RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५- ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१ , शके १९४० [ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १४. ०० 


वर्ष ४, अंक १४ ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक अजि / भूसं /कार्या-९ /प्र.क्र . ६०४ /०८. - दिनांक ३० सप्टेंबर २०११ महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र, भाग एक ( कोकण 
विभागीय पुरवणी) चे पृष्ठ क्र . १, २ व ३ वर मा . अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून प्रसिद्ध झालेल्या दिनांक १ ऑक्टोबर २०११ 
च्या अधिसूचनेमध्ये केलेली दुरुस्ती खालीलप्रमाणे वाचावी : 

गाव मौजे दहिसर, तालुका बोरीवली 


करिता 


वाचा 


संपादन करावयाच्या जमिनीचा तपशील 


अ . क्र . 
____ ( १) 


स.नं ./हिस्सा नं . 

(२) 


न. भू.क्र . 
( ३ ) 


क्षेत्र चौ. मी . 

( ४ ) 


क्षेत्र चौ. मी . 
( ४ ) 


११० / १ 


२९३७ 


२१५७.०० 


संपादन करावयाच्या जमिनीचा तपशील 
अ. क्र . स.नं ./हिस्सा नं . न. भू. क्र . 
(१ ) ( २) ( ३ ) 
११० / १ पै . 

२९३७ 
११० / २ पै. 
११० / ५ पै. 
११० / ९ पै. 


२१५७.०० 


__ एकूण . . 


२१५७. ०० 


एकूण . . २१५७. ०० 
प्रयोजन . - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या १८ . ३० मी . रुंद विकास नियोजन रस्त्यासाठी . 


वांद्रे, मुंबई ४०० ०५१, 
दिनांक २३ मार्च २०१८ . 


दीपेन्द्र सिंह कुशवाह , 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा. 


भाग एक ( को .वि .पु.) – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 
BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

CORRIGENDUM 


No. AC /ACQ /DESK - 9 /LAQ /CR -604 /08. - Dated 30th September 2011, The correction made in 
the schedule appended to the Notification dated 1st October , 2011 published in Maharashtra 
Government Exceptional Gazette , Part one (Konkan Division Supplement) on Page Nos. 1, 2 and 3 
by the Additional Collector , Mumbai Suburban District should be read as follows : 


Village Dahisar, Taluka Borivali 


For 


Read 


Sr. No. 


Sr . No. 


Survey 
No. and 
Hissa 


C . T . S . 
No . 


C . T . S . 
No. 


Approximate 
area of land to 
be acquired in 
( Sq.mtr.) 

(4 ) 


Survey 
No. and 
Hissa 
No. 
(2 ) 


Approximate 
area of land to 
be acquired in 
( Sq .mtr.) 

( 4 ) 


No . 


- 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(1 ) 


(3 ) 


110 / 1 


2937 


2157 .00 


110 / 1 (Pt), 


2937 


2157 .00 


110 /2 (Pt), 


110 /5 ( Pt), 


110 /9 ( Pt ). 


Total . . 


2157.00 


Total . . 


2157 .00 


Purpose . For the purpose of 18 . 30m . wide D . P . Road for Greater Mumbai, Municipal 
Corporation . 


Bandra , Mumbai 400 051, 
dated 23rd March 2018 . 


DEEPENDRA SINGH KUSHWAH , 

Collector , 
Mumbai Suburban District . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११ , २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० ३ 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक अजि / भूसं / कार्या-९/ प्र.क्र . ५७८ / अ / एलएक्यू / एसआर -२४३. – दिनांक ८ सप्टेंबर २००८ महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र , 
भाग एक ( कोकण विभागीय पुरवणी) चे पृष्ठ क्र . १२७ व १२८ वर मा . अपर जिल्हाधिकारी , मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेकडून प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांक २५ सप्टेंबर २००८ च्या अधिसूचनेमध्ये संयुक्त मोजणीप्रमाणे क्षेत्रामध्ये केलेली दुरुस्ती खालीलप्रमाणे वाचावी : 

गाव पहाडी गोरेगाव, तालुका बोरीवली 
करीता 

वाचा 
अ. क्र . न.भू.क्र . स.नं./ हिस्सा नं . क्षेत्र चौ .मी. अ. क्र . न. भू.क्र . स.नं./हिस्सा नं . क्षेत्र चौ. मी . 
___ (१) ( २) ( ३) ( ४ ) (१) (२ ) (३ ) ( ४ ) 
१ १ ( पै) १६१ (पै.) ५७०५ .६ १ १- अ पैकी १६१ ( भाग ) ५८६५ .०० 
एकूण . . ५७०५. ६ 

एकूण . . ५८६५. ०० 
सार्वजनिक प्रयोजन. - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या खेळाचे मैदान या विकास योजना आरक्षित प्रयोजनासाठी भूसंपादन . 


वांद्रे, मुंबई ४०० ०५१, 
दिनांक २३ मार्च २०१८ . 


दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा . 


BY THE COLLECTOR , MUMBAI SUBURBAN DISTRICT 

CORRIGENDUM 
No. C /DESK / IX /CR -578 - A /04 /LAQ /SR - 243 . — Dated the 8th September 2008 , The correction 
made in area as per Joint measurement in the Schedule appended to the Notification dated the 
25th September 2008 published in Maharashtra Government Exceptional Gazette , Part One 
(Konkan Division Supplement ) on Page No. 127 and 128 by the Additional Collector , Mumbai 
Suburban District should be read as follows : 


Village Pahadi Goregaon , Taluka Borivali 


For 


Read 


Sr . No. 


Sr. No. 


C . T . S. 


C . T . S . 

No . 


Survey 
No. and 
Hissa 


No . 


Approximate 
area of land to 
acquired in 
(Sq.mtr.) 

( 4 ) 


Survey 
No. and 
Hissa 

No. 
( 3 ) 


Approximate 
area of land to 
acquired in 
( Sq. mtr. ) 


No . 
( 3 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


____ 1 


1 ( Pt .) 


161 ( Pt.) 


5705.6 


1 


1- A ( Pt .) 


161 ( Pt.) 


5865 . 00 


Total . . 


5705. 6 


Total . . 


5865 . 00 


For the purpose of Recreation Ground for Greater Mumbai, Municipal 


Public Purpose . 
Corporation. 


Bandra , Mumbai 400 051, 
dated the 23rd March 2018 . 
भाग एक ( को.वि .पु.) – १अ 


DEEPENDRA SINGH KUSHWAH , 

_ Collector, 
Mumbai Suburban District . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ -११, २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 

उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून दिनांक २५ जुलै २०१४ च्या पत्रान्वये निश्चित केलेल्या भूसंपादन 
क्रमांक उविअमा- भूसं / कात -२ / एसआर ९७/ २०१२. - ज्याअर्थी, धोरणास आणि मोबदल्याची देय असलेल्या तरतुदीची प्रसिद्धी केली 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा -तीन) चे 

आहे. आणि ज्याअर्थी, या भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वच्छेने आणि जमिनीच्या 
कलम एक, पोट - कलम (३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

भूधारकांनी मान्य करून त्यांच्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे संपादन 
९ डिसेंबर २०११ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार ब , 

करण्यास होकार लेखी स्वरुपात सादर केला आहे. तसेच संपादनापोटी 
पृष्ठ क्र. १२ ते ३० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ९ डिसेंबर २०११ ची 

देऊ केलेला मोबदला व इतर तरतुदी त्यांना विनाअट मान्य असल्याबाबत 
शासकीय अधिसूचना , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी 

लेखी स्वरुपात कळविले आहे ; 
२०१२ /प्र.क्र . ३०७ // उ- १४ , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध ____ आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात व हितसंबंधीत असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी स्वखुषीने 
डिसेंबर, २०११ महिन्याच्या ९ व्या दिवसांपासून अंमलात येतील असा जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा 
महाराष्ट्र शासनानेनिर्देश दिला आहे ; 

विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२( २ ) 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या क्षेत्रात लागू 

अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उप विभागीय अधिकारी , 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 

माणगाव विभाग माणगाव यांनी घेतला आहे. 
समाविष्ट आहेत ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ चे 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचेकलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 

कलम ३२(१) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
उपरोक्त अधिनियमाचेप्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील 

कारणासाठी संपादित केल्या असून त्या बाबत उप विभागीय अधिकारी , 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त 

माणगाव विभाग माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र 

अनुसूची 
शासनास प्रदान केले आहेत ; 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग ,उर्जाव कामगारविभागाचे 

जिल्हा रायगड , ता . माणगाव, गाव पाणसई 
आयडीसी /१८९२(१७४४१ ), उद्योग-१४,दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , 

अ. क्र . सर्व्हे नं / गट नं . हिस्सा नं . 
ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २१०६ / ( ४८५) / उ-१४ , 

___ ( १) (२) (३ ) ( ४ ) 
दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 

( हे. आर ) 
१९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त नियमाची 

१३३ 

० . ६२० 
कलमे ३२, ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २( क ) अन्वये 
उप विभागीय अधिकारी , माणगाव विभाग , माणगाव यांना कार्यान्वित करण्याचे 
अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात 

बाळासाहेब तिडके . 
नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल 

माणगांव , 

उप विभागीय अधिकारी , 
कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प पाणसई औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी 

दिनांक १९ मार्च २०१८ . 

माणगांव विभाग, माणगांव. 
संपादन करण्याची जरूरी आहे , असे उप विभागीय अधिकारी , माणगाव 
विभाग, माणगाव यांना वाटते ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी सो . रायगड - अलिबाग यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्र .भूसंपादन / टे-६ / २६९३०७/ २०१४,दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१४ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांचे 


ह 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


-Gmxxwx 


१ 


< 


< 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८ / चैत्र १५ - २१ , शके १९४० 
उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

अनुसूची एक 
क्रमांक उविअमा / भूसं / कात -२/ काकल / एसआर-१४६/ २०१८. 

खरेदी करावयाच्या जमिनीचा तपशील 
ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन ( जलसंधारण ) विभाग कळवा, 

तालुका माणगांव, जिल्हा रायगड . 
ठाणे यांनी काकल साठवण तलाव , मुख्य धरण विमोचक व सांडवा या 
प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण 

अ. क्र . गावाचे भूमापन हिस्सा नं . खरेदी 
०३/ २०१५/ प्र. क्र .३४ / अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक २५ जानेवारी 

नाव क्रमांक / 

करावयाचे 
२०१७ मधील तरतूदीस अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी 

गट क्रमांक 
वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन ___ ( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 
( जलसंधारण ) विभाग कळवा, ठाणे यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव 

( हे. आर ) 
जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांचेकडे सादर केला आहे ; 

काकल __ _ ७९ 

३अ 

० . ४०० 
__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , रायगड यांचे आदेश क्र . भूसंपादन / 

३ब १ब १ . ६३५ 
टे- ६ / मौजे . काकल/ २०१७, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये उक्त 
प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे, २०१५ आणि तद्नुषंगिक 

३ब ० . ४३५ 
शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्रमांक 

३ ब ३ ० .८५० 
एलक्युएन -०१ / २०१७ / प्र. क्र . १२/ अ - २, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ 

०. ४३० 
प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत ; 

०. २०५ 
त्याअर्थी, आता , 

० .०८१ 
___ १. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , 
मी , श्री . बाळासाहेब तिडके , उप विभागीय अधिकारी, माणगांव 

० .०९१ 
याद्वारे , 

० .६५० 
( एक ) अनुसूची-१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी 

० . १२१ 
वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन 

० . ११६ 
( जलसंधारण ) विभाग कळवा, ठाणे यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर 

० . २२६ 
नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 

० . २०० 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय 
समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व 

० . २०० 
शेड्यूल-१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या 

३ ब २ ०४०० 
एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला 

० . १२९ 
निश्चित करण्यात येईल ; 

० . २६१ 
( तीन ) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे 

० .०३८ 
खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन 
( जलसंधारण), कळवा विभाग, ठाणे यांचेनावे खरेदी देण्यास स्वच्छेने 

० . २८८ 
तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला 

१ क ०. १५० 
मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतची 

२/ ३४ ० . ४०० 
संमतीपत्रे (विकल्प ) मागवित आहे . 

० . २५१ 
२. संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर 
विहीत नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प), उप विभागीय अधिकारी , 

० . १३७ 
माणगांव यांच्याकडे दाखल करावीत . 

० . १०० 
___ ३. संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी , 

० . ०५० 
माणगांव तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

० .०५० 
अधिकाऱ्यांमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

० . १०० 
४ . सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यास आलेल्या क्षेत्राच्या 

० . २१८ 
आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये 
जलसंधारणाच्या विभागाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये 

० .०५० 
कार्यालीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस 

० . ३८२ 
निरिक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे . 


~ 


) 


5 


v 


re 


3 


4 


mr 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 
अनुसूची - एक समाप्त 

पारीत केलेले आहे . 
(१) ( २) (३) ( ४ ) ( ५) __ नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) निरसन अधिनियम , 

( हे. आर ) 

१९९९ नुसार कलम- २० अन्वये गृहनिर्माण योजनांना संरक्षण प्राप्त 
० . २६३ 

असल्याने अशा क्षेत्रावर नाजकधा अधिनियम , १९७६ अंतर्गत कलम 

१०( ३ ) व १०( ५ ) नुसार केलेली कार्यवाही व मिळकत पत्रिकेवरील 
८० १ ई ०. ४०० 

महाराष्ट्र शासनाचे नावाची नोंद कमी करण्याचा निर्णय शासन निर्णय 
० . १५२ दिनांक ९ जून २०१६ अन्वये झालेला आहे. 
० . ५०० 

प्रस्तुत प्रकरणी कलम - २० व कलम ८ ( ४ ) चे आदेश वेगवेगळ्या 

कार्यासनामार्फत पारीत करण्यात आले आहे . कलम - २० खालील 
० .०५० 

आदेश कलम ८( ४ ) च्या मूळ नस्तीमध्ये दाखल न झाल्यामुळे अनावधानाने 
१ .०१० 

उक्त मिळकतीला कलम १० ( ३), १०( ५ ) व ११ ( ७ ) खालील आदेश 
१ .८०० 

पारित करण्यात आले आहेत . 
० .१४० 

नाजकधा अधिनियम , १९७६ च्या कलम- २०, अन्वये दुर्बल घटक 
० .०४० 

घरबांधणी योजनेमधून ५ % प्रमाणे ८७. ७८ चौ . मी . बांधीव क्षेत्राच्या 

३६. ६१ चौ. मी . च्या २ सदनिका व १४. ६६ चौ. मी . चे अधिमूल्य 
० . ३०० 

रक्कम शासनास जमा झालेला आहे. सदर योजनेतून शासनाचे कोणतेही 
० . ५७० 

येणे बाकी नसल्याने या कार्यालयाने दिनांक १५ फेब्रुवारी २००६ रोजी 
० . ३०० 

भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले आहे. त्यामुळे उक्त मिळकतीला कलम 
० . ६०० 

१०(३), १०(५ ) व ११( ७) खालील केलेली कार्यवाही निष्प्रभ ठरते. 
एकूण . . १५ . १२९ 

तरी, याद्वारे आदेश देण्यात येते की, शासन, नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय , शासन निर्णय क्रमांक नाजक २०१४ / प्र. क्र . ९५ / नाजकधा- ३ , 

दिनांक ९ जून २०१६ मधील निर्णयानुसार मौजे एक्सर, ता . बोरीवली, 

बाळासाहेब तिडके , येथीन न . भू. क्र . ९०५ / अ / १ मधील २५७. २० चौ. मी . करीता कलम 
माणगांव , 

उप विभागीय अधिकारी, १० (३ ), १०( ५ ) अन्वये दाखल केलेली धारक सदरी " महाराष्ट्र 
दिनांक १९ मार्च २०१८ . 

माणगाव विभाग, माणगांव . शासन " ही नोंद रद्द करावी. तसेच नाजकधा अधिनियम , १९७६ चे 

कलम - २० अंतर्गत दुर्बल घटक घरबांधणी योजनेसाठी सूट दिलेले 

" महाराष्ट्र शासनाचे परवानगी शिवाय जमिनीची विक्री करणेस 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नागरी क्षेत्र 

प्रतिबंध " अशी इतर हक्कात घेतलेल्या नोंदीच्या ऐवजी " नाजकधा 
कमाल धारणा), बृहन्मुंबई यांजकडून 

अधिनियम, १९७६ कलम -२० अंतर्गत दुर्बल घट घरबांधणी योजनेखालील 
आदेश 

क्षेत्र " अशी सुधारीत नोंद घेण्यात यावी. प्रकरणी कलम १०( ३ ) 

खालील अधिसूचना दिनांक २० जून २००७ व कलम १० ( ५ ) खालील 
क्रमांक सी / युएलसी / डे- V / ६(i)/SR- VI-५७/ २०१७. - मौजे 

नोटीस दिनांक २७ ऑगस्ट २००७ मध्ये दुसरा कोणताही बदल नाही . 
एक्सर, ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ९०५ / अ-१ मधील अतिरिक्त 
घोषित २५७. २० चौ. मी. क्षेत्रावर नाजकधा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत 
कलम- २० खालील गृहनिर्माण योजना क्रमांक सी / युएलसी / डे- III / 
Sec-२० / NGL/SR-I-१२० / B- १६० , दिनांक १९ जानेवारी १९८९ रोजी 

नितीन महाजन , 
मंजूर करण्यात आलेली असून कलम २० खालील आदेशाला मुंबई, 

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , 
दिनांक ७ जानेवारी २००६ रोजी शुद्धीपत्र पारीत करण्यात आलेले आहे. दिनांक ३ मार्च २०१८ . ( ना . क्षे. क .म.) बृहन्मुंबईकरिता. 
___ सदर शुद्धीपत्रानुसार प्रस्तूत गृहबंधाणी योजनेमधून ८७. ७८ चौ . मी . 
क्षेत्र २ सदनिका शासनास प्रत्यार्पित करावयाच्या होत्या . त्यानुसार 
योजनेमध्ये बांधकाम पूर्ण झालेल्या गौरव अपार्टमेंट या इमारतीमधून 
३६. ६१ चौ. मी . च्या २ सदनिका शासनास प्रत्यार्पित केलेल्या आहेत , 
व उर्वरित १४ . ६६ चौ . मी . बांधीव क्षेत्रांची शासन अधिमूल्याची रक्कम 
रुपये २,९१, २४० ( अक्षरी रुपये दोन लाख, एक्यान्नव हजार , दोनशे 
चाळीस मात्र ) शासनास जमा केलेले आहे. सदर योजनेतून शासनास 
कोणतेही येणे बाकी नसल्यामुळे या कार्यालयाने उक्त योजनेला 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २००६ रोजी रहिवास वापरासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र 


ICI 


क्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५- ११, २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० ७ 
उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांजकडून 

२. संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर 
जाहीर नोटीस 

विहीत नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) उप विभागीय अधिकारी, माणगांव 
क्रमांक उविअमा / भूसं / कात-२/ वांजळोशी/ एसआर-१४७ / २०१८. 

यांच्याकडे दाखल करावीत. 
ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , लघुसिंचन ( जलसंधारण ) विभाग कळवा , ___ ३. संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी , 
ठाणे यांनी मौजे वांजळोशी, ता . तळा येथील जमीन तळा तळेगाव माणगांव तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 
लघुपाटबंधारे योजनेच्या कालव्याच्या प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , अधिकाऱ्यांमार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ०३/ २०१५ /प्र.क्र . ३४ / अ-२ , ४ . सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या 
दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक २५ जानेवारी २०१७ मधील तरतुदीस 

आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये 
अनुसरुन खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी 

जलसंधारणाच्या विभागाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये 
पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन ( जलसंधारण ) विभाग , कळवा , कार्यालयीन वेळेत भधारकांनाकिंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
ठाणे यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग 

निरिक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे . 
यांचेकडे सादर केला आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र . भूसंपादन / 

अनुसूची - एक 
टे- ६/ मौजे वांजळोशी / २०१७ /दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ अन्वये उक्त 

खरेदी दयावयाच्या जमिनीचा तपशील 
प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे, २०१५ आणि तद्नुषंगिक 

मौजे वांजळोशी, तालुका तळा, जिल्हा रायगड 
शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्रमांक 

अ. क्र . भूमापन हिस्सा नं . खरेदी करावयाचे 
एलक्युएन- ०१ / २०१७ /प्र.क्र . १२/ अ- २, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ 
प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत ; 

क्रमांक / गट क्रमांक 
(१) (२ ) 

( ४ ) 
त्याअर्थी, आता, 

( हे. आर ) 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , 
मी , श्री. बाळासाहेब तिडके , उप विभागीय अधिकारी, माणगांव 

० . २२१ 
याद्वारे , 

४ / ७ 

० . १९५ 
( एक ) अनुसूची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी 

४ / ४ ० . ३८५ 
वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन 

० . ०१७ 
( जलसंधारण ) विभाग, कळवा, ठाणे यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर 

०.०५५ 
नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 

० . ४२८ 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय 

__ _ ७ २५ 

० . १०७ 
समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व 
शेड्यूल-१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या 

० . १८७ 
एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला 

एकूण . . १. ५९५ 
निश्चित करण्यात येईल. 
( तीन ) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे 

बाळासाहेब तिडके , 
खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन 

माणगांव , 

उप विभागीय अधिकारी , 
( जलसंधारण), कळवा विभाग , ठाणे यांचेनावे खरेदी देण्यास स्वच्छेने 

दिनांक १९ मार्च २०१८ . 

माणगांवविभाग , माणगांव. 
तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला 
मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची 
संमतीपत्रे (विकल्प ) मागवित आहे. 


0 


0 


0 


< 


४ / ३ 


5 


m 


M 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ५ - ११, २०१८ / चैत्र १५ - २१, शके १९४० 
जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून 

ज्याअर्थी, शासन निर्णय क्रमांक गौखनि - १० / ०५१२ / प्र . क्र . ३०० / ख , 
वाचले . - (१) फौजदारी प्रक्रिया संहितेचेकलम १४४(१), (२) व (३). 

दिनांक १२ मार्च २०१३ व शासन निर्णय क्र . गौखनि- १० / १०१४ / प्र . क्र . 

५०० / ख , दिनांक २१ मे २०१५, अन्वये पुलाच्या दोन्ही बाजूस ६०० 
( २) मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, मुंबई 

मीटर ( २००० फूट ) च्या क्षेत्रात रेती उत्खननास परवानगी देणेत येत नाही ; 
यांचेकडील पत्र No ./ W / ६५ / २० / ५२५ , 
दिनांक ४ जून २०१६ . 

ज्याअर्थी, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ अन्वये 
( ३ ) भारतीय रेल्वे कायदा, १९८९ चे कलम २० . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांना राष्ट्रीय व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे 
( ४ ) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे 

अध्यक्ष म्हणून एखादी संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी कलम ३० व 
कलम ३० व ३४ . 

३४ अन्वये निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत ; 
( ५ ) मुंबई उच्च न्यायालय यांचेकडील याचिका क्र . ___ ज्याअर्थी, फौजदरी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ अन्वये उपद्रवाच्या 
२७ / २०११. 

किंवा आशंकित संकटाच्या अशा तातडीच्या प्रकरणात आदेश काढण्याचा 
( ६) द महाराष्ट्र फेरीज अॅण्ड इन्लॅणड व्हेसर्ल्स अॅक्ट , १८६८ . जो अधिकार आहे . त्यातील कलम ( १ ) अन्वये जेथेजिल्हादंडाधिकाऱ्याला, 
( ७ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम २० . 

उप विभागीय दंडाधिकाऱ्याच्या किंवा राज्य शासनाने या संबंधात खास 

अधिकार प्रदान केलेल्या अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या मते 
आदेश 

या कलमाखाली कार्यवाही करण्यास पुरेसे कारण असेल आणि तात्काळ 
क्रमांक गृह / का .१ / टे. १/ मनाई आदेश / एस . आर.-०४/ १८. - ज्याअर्थी, 

प्रतिबंध करणेकिंवा सत्वर उपाययोजना इष्ट असेल त्या प्रकरणी एखाद्या 
भारतीय रेल्वे कायदा , १९८९ चे कलम २० मध्ये Notwithstanding 

व्यक्तीला विवक्षित कृती करण्यापासून परावृत्त राहण्याचा अथवा तिच्या 
anything contained in any other law , the Central 

कब्जातील किंवातिच्या व्यवस्थापनाखालील विवक्षित मालमत्तेबाबत विवक्षित 
GovernmentMay , if it is of the opinion that any work 

बंदोबस्त करण्याचा निर्देश दिल्यास कायदेशिरपणे नेमलेल्या व्यक्तीस अडथळा, 
undertaken or may be undertaken , is likely to alter 

त्रास किंवा क्षती पोहोचण्यास अथवा मानवजीवीताला, आरोग्याला किंवा 
or inpede the natural course of water flow or casue 

सुरक्षिततेला संकट उत्पन्न होण्यास अथवा सार्वजनिक प्रशांतता बिघडण्यास 
an increase in the volume of such flow endeangering 

अथवा दंग्यासकिंवादंगलीस त्यामुळे प्रतिबंध होण्याचा संभव आहे किंवा 
any cutting , embankment or other work on a railway , 

प्रतिबंध होण्याला ते उपकारक आहे असे अशा दंडाधिकाऱ्याला वाटले तर 
issue directions in writing to any person , officer or 

असा दंडाधिकारी त्या प्रकरणाच्या महत्त्वाच्या तथ्यांचे निवेदन अंतर्भूत 
authority responsible for such work to close , regulate 

असलेला एक लेखी आदेश काढून व कलम १३४ मध्ये उपबंधित 
or prohibit that work , अशी तरतूद केली आहे ; 

केलेल्यारितीने तो वजावून त्याद्वारे तसा निदेश देऊ शकेल . 
___ ज्याअर्थी, उपोद्घातील अनुक्रमांक ( २ ) वर अंतर्भूत असलेल्या 

( २ ) आणीबाणीच्या प्रसंगी किंवाजिच्या विरुद्ध आदेश काढलेल्या 
पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता, पश्चिम रेल्वे चर्चगेट , मुंबई यांनी असे 

असेल त्या व्यक्तीवर योग्य अवधीत नोटीस बजावणे परिस्थितीमुळे शक्य 
निदर्शनास आणून दिले आहे की , रेल्वे ब्रिज क्र . ९२ व ९३ च्या 

नसेल अशा प्रकरणात , या कलमाखाली आदेश एकतर्फी देता येईल . 
कार्यक्षेत्रामध्ये व त्यांच्या पोहोच मार्गामधील रेती उत्खनन व नौकानयन ( ३ ) या कलमाखालील आदेश विशिष्ट व्यक्तीला अथवा विशिष्ट 
मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करणे आवश्यक आहे ; 

स्थळी किंवा क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तींना , अथवा एखाद्या विशिष्ट स्थळी 
___ ज्याअर्थी, उपोद्घातील अनुक्रमांक ( २ ) वर अंतर्भूत असलेल्या 

किंवा क्षेत्रात राबता असणाऱ्या किंवा तेथे प्रसंगवशात येणाऱ्या सर्वसाधारण 
पत्रान्वये मुख्य ब्रिज अभियंता यांनी पश्चिम रेल्वेवरील सदर ब्रिज 

जनतेला उद्देशून काढता येईल, अशा ज्या तरतुदी नमूद आहेत . 
बाबतचे महत्त्व व रेल्वे ब्रिज बाबतचा संभाव्य धोका उद्भवल्यास ___ त्याअर्थी, मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी तथा 
होणारे परिणाम याबाबत कळविले आहे ; 

जिल्हादंडाधिकारी, पालघर मला फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 
___ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम २० 

१४४ ( १ ) ( २ ) व ( ३ ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , 
अन्वये सर्व सार्वजनिक रस्ते , गल्ल्या आणि मार्ग, पूल , खंदक , धरणे 

२००५ चे कलम ३० व ३४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
आणि त्यांच्या वरील किंवा त्यांच्या बाजूंची कुंपणे आणि पूर्ण भरतीच्या 

करून वैतरणा नदिवरील रेल्वेपुलाच्या ( पुल क्र . ९२ व ९३ ) दोन्ही 
पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदराचा व खाड्यांचा आणि बाजूस ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ०० - ०० 
नद्या, ओहोळ , नाले , सरोवर व तळी यांचा तळ आणि सर्व कालवे व 

वाजेपासून ते दिनांक ४ एप्रिल २०१८ रोजीचे ०० -०० वाजेपर्यंच्या 
पाण्याचे पाट आणि साचलेले सर्व पाणी व वाहते पाणी इत्यादी वर 

कालावधीत पोलीस विभाग , महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड , नौदल , 
राज्य शासनाचा मालकी हक्क आहे ; 

मत्स्यव्यवसाय, वन , कोस्ट गार्ड, उत्पादन शुल्क इत्यादी शासकीय 

विभाग वगळून इतर सर्व व्यक्तींना वैतरणा नदीवरील रेल्वेपुलाच्या 
___ ज्याअर्थी, मुंबई उच्च न्यायालयाकडील पीआयएल क्र . २७/ २०११ मधील 

( पुल क्र . ९२ व ९३ ) दोन्ही बाजूस ६०० मीटर अंतरात जिल्हाधिकारी 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ च्या आदेशान्वये रेल्वे ब्रिज क्र . ९२ च्या 

तथा जिल्हादांडाधिकारी पालघर यांचे पुर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही 
क्षेत्रांतील रोडचा वापर रेती वाहतूक ट्रकसाठी प्रतिबंधित केला आहे ; 

प्रकारे नौकानयन मार्गाचा वापर करणेस मनाई आदेश लागू करीत आहे . 
___ ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी पालघर यांचेकडील अर्धशासकीय पत्र क्र . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही 
अ . शा .प. क्र . रेतीगट / गौख / कावि - ४२९ / १६, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१६ 

शिक्क्यानिशी दिला असे . 
अन्वये पोलीस अधीक्षक , पालघर यांना वैतरणा नदीवरील रेल्वे ब्रिज 
व इतर ब्रिजच्या ६०० मीटर कार्यक्षेत्रात २४x७ पोलीस गस्त ठेवण्याच्या 
सूचना दिल्या आहेत ; 

डॉ . प्रशांत नारनवरे, 
जिल्हादंडाधिकारी , पालघर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


